सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना कॅफेटरिया (OPR) योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता उर्वरित 
रु.६६,६६७/- इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१४०/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १.वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०७, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३. 

३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया अंतर्गत राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या 
(SLSC) दि.१७ मे,२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२३. 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८२३ /प्र.क्र. १३९/१४-अ, 
दि. १३ सप्टेंबर, २०२३. 

६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, 
भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/३, दि. ०८ डिसेंबर, २०२३. 

७. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८ डिसेंबर, २०२३ 

८. आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीयुडी २०२३/प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६ 
दि. १५ जानेवारी, २०२४. 

९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८२३ /प्र.क्र. १३९/१४-अ, 
महाराष्ट्र दि. १० जानेवारी, २०२४ 

१०. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी २०२४/प्र.क्र.५०/कार्यासन-६ 
दि. १३ मार्च, २०२४. 

११. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृप्रवनि/राकृविया/निधी मागणी/८३०२/२४, 

दि.१३ मार्च,२०२४ 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाचे संदर्भ क्र.६ येथील दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता दुसऱ्या हप्त्याचा रु.९.७६ कोटी निधी वितरित केला आहे. त्यानुसार 
या विभागाचे संदर्भ क्र.९ येथील दि.१७ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध केंद्र हिस्सा रु. ५.८६ कोटी व त्या समरुप राज्य हिस्सा रु.३.९० कोटी 
असा एकूण रु. ९.७६ कोटी इतका निधी वितरित केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१४०/१४-अ, दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता दुसर्‍या 
हप्त्याचा निधी वितरित करताना केंद्र हिऊ्याच्या समरुप राज्य हिऱ्याची रक्‍कम ही ६०:४० प्रमाणे 
अनुक्रमे रु.५,८६,००,०००.०० /- व रु. ३,९०६६६६७/- अशी येते. तथापि, सदर निधी वितरित 
करताना राज्य हिउऱ्याची रक्‍कम पूर्णांकात घेण्यात आली असल्याने राज्य हिळऱ्यात दुसऱा हप्ता 
रु.६६,६६७/- इतका कमी प्रमाणात निधी वितरित कऱण्यात आला आहे. सदर अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाकरिताचा निधी वितरणाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहेः- 


प्रवर्ग | केंद्राकडून प्राप्त निधी | समरूप राज्य वितरीत निधी राज्य 
६०% हिस्सा केद्र राज्य एकूण । हिळ्यामधील 
४०% (रु कोटीत) | (रु कोटीत) । (रु कोटीत) तफावत 
(३-५) 
ia. “| २ ३ 8 4 &(8+4) 9 
APPA] ५,८६,००,०००.०० | ३,९०६६६६७.०० | ५.८६ ३.९० ९.७६ ६६६६७.०० 
जमाती 


४. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) योजनेंतर्गत पुढील 
केंद्र हिस्सा प्राप्त होणेसाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावरील सन २०२३-२४ मधील 
राज्य हिऊ्यातीळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची तूट म्हणजेच रु.६६,६६७/- इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णय : 


१. या झासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिताचा सन २०२३-२४ मधील राज्य हिऱड्याची दुसऱा 
हप्तामधील तूट रु.६६,६६७/- निधी (रुपये सहासष्ट हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) आयुक्‍त (कृषि) 
यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


प्रवर्ग राज्य हिस्सा 


अनुसूचित जमाती । मागणी क्रमांक टी-५ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

७९६- जनजमाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१) जनजमाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१) (३३) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) 
(२४०१ ५७५३) ३३-अर्थसहाय्य 


२. सदर निधीचे वितरण करण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक 
संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१४०/१४-अ, दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹ ६६,६६७ कोटी 
निधी कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात 
आलेल्या Singal Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी यंत्रणांना ?"॥/$ व्दारे त्यांच्यासाठी उघडलेल्या Child Account मध्ये 
वर्ग करावा. 
४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता 
वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण यथावकाश कळविण्यात येईल. 
५. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे 
आणि सर्व विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी 
यंत्रणांनी निधी उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 
६. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२२-२३ या 
कालावधीत वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 
७. या शासन निर्णयान्वये केवळ -अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता« निधी वितरीत करण्यात आला 
असून सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 
८. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्याच्या 
आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ FANART (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 
९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल,२०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने तसेच, आदिवासी विकास 
विभागाच्या संदर्भ क्र.८ व १० येथील च्या शासन निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१४०७४०८९०१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


seriaINumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 
1995A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO 
KARAD 


Date: 2024.03.14 14:20:26 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१४०/१४-अे, दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

. उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मुंबई, 
१०.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
११.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर, 

१२. वित्त विभाग (व्यय- १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय मुंबई, 

१३. नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई, 

१४.आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६) मंत्रालय,मुंबई, 

१५. निवडनस्ती. 


one SG ™&M 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


